महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि १०२३/प्र.क्र.१०८/कार्या.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२३. 


आदेशा 
श्री.अजित जगन्नाथ खंदारे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची प्रादेशिक विभागीय 
चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद या पदावर खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून प्रथमत: 3 वर्षाच्या 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
(आ श्री. खंदारे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते आपल्या शासकीय 
पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त होईल. 
(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाला आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा 
अधिकार झासन / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 
(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत 
पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची 
नोटीस दिली पाहिजे; आणि 
(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 
२. म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट-२) 
मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, श्री.खंदारे यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीबाबतच्या अटी व 
शर्ती, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १९ व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन ११-अ यांनी 
आपापसात सल्लामसलत करून ठरवव्यात. 
३. श्री.खंदारे यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १९ 


यांच्यामार्फत हाताळण्यात येतील. 


झासन Beal क्रमांकः प्रतिनि १०२३/प्र.क्र.१०८/कार्या.१४ 


४.  श्री.खंदारे यांना, प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर रूजू होण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


कि सदर शासन eat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०८२४१०२१२८१६०७ असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 
V | N AYA K DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b631 


A R A 42b6a9494 1 d6fa6ffe12c2ad5c605c23, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3D 


MANE cmH RONE 
(वि.बा.माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी, औरंगाबाद. 


५. सह/उप सचिव (का-१९)/(का-११३), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्री.अजित ज. खंदारे, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(विभागामार्फत) 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


